ag ता. जामनेर जि. जळगाव येथे सोनद 
नदीवर काझीपूरा मशीदीच्या उजव्या बाजूस पूर 
संरक्षक भिंत बांधण्यास सुधारित प्रशासकीय 
मान्यता मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: सुप्रमा-२०१७/ (प्र.क्र. ११३/२०१७)/ सिं.व्य.('महसूल) 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२, 
दिनांक: २३ ऑक्टोबर, २०१८. 


वाचा : १) सुप्रमा-२०१७/ (प्र.क्र. ११३/२०१७)/ सिं.व्य.(महसूल) दि. १ सप्टेंबर, २०१८. 
शुध्दीपत्रक- 


१, दिनांक १ सप्टेंबर, २०१८ च्या शासन निर्णयामध्ये परिशिष्ट -३ मध्ये प्रस्तावित कामासाठी 
होणारा खर्च ४७११-पुरनियंत्रण प्रकल्पावरील भांडवली खर्च, १९०-सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 
उपक्रमातील गुंतवणुका, (०१) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका, (०१) (०३) तापी 
पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव. भाग भाडवली अंशदान (४७११ ०२३६) (कार्यक्रम) या 
लेखाश्रीर्षाखाली करावा व मंजूर अनुदानातुन भागविण्यात यावा. असे दर्शविण्यात आले आहे. 
१. या ऐवजी आता सदर शासन निर्णयामधील परिशिष्ट -३ मध्ये “ मागणी क्र. आय-५ - 
४७११- पुरनियंत्रण प्रकल्पावरील भांडवली खर्च, १९०- सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील 
(09)(02) तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, भाग भांडवली BTS (कार्यक्रम ) (४७११ ०२१८) ” 
असे वाचावे, 
२. सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक क्रमांक २०१८१०२३१२३४४२०१२७ असा आहे. 
हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
S a nj a y J a g anna t h pop er री 


nt, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
4.20=eecf658e361 0fal 37d 1ea1fd3304d639f1d5384d08303b49875a 
1fb41cb9c5b8, 
serialNumber=86f57086a2beec37477c2f6210fb8a27626ca243a845ea1 
a Va n e a73f70cf31be98102, cn=Sanjay Jagannath Savane 
D 


ate: 2018.10.23 12:42:01 +05'30' 


(सं.ज.सवने) 
कार्यासन अधिकारी 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 

मा.मुख्यमंत्री यांचे कार्यालय, 

मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 

मा.सभापती/उपसभापती, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई, 

मा.विरोधी पक्षनेते, विधानसभा,मुंबई यांचे कार्यालय,विधानभवन, मुंबई, 
मा.विरोधी पक्षनेते, विधानपरिषद ,मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई, 
मा.मंत्री, जलसंपदा यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई, 

प्रधानसचिव (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहायक,जळसंपदा विभाग,मंत्रालय, मुंबई, 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः सुप्रमा-२०१७/ (प्र.क्र. ११३/२०१७)/ सिं.व्य.(महसूल) 


९) सचिव (जसंव्य व लाक्षेवि) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१०) महालेखापाल-१ (ळेखावअनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई, 
११)महालेखापाल-२ (लेखावअनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,नागपूर, 
१२) कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव, 

१३) मुख्यअभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव, 
) 
) 
) 
) 


१४ आंतरवित्त सल्लागार व उपसचिव,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय, मुंबई, 
१५) अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगाव, 
१६) कार्यकारी अभियंता, जळगाव पाटबंधारे विभाग, जळगाव, 
१७)सिं.व्य.(महसूल) कार्यासन संग्रहार्थ. 


